राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत -सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २ जानेवारी , २०२० 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्रक,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.२१/ का.९, 
दि.२४ जुन, २०१९ 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.९४/ का.९, 
दि.०९ ऑगस्ट, २०१९ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१२०/ का.९, 
दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ 
६) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९. 
७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१२६/ का.९, 
दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ 
८) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१२६/ का.९, 
दि. १८ सप्टेंबर, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातीळ नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा 
उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१व २ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित 
करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांच्याकडून नाशिक 


जिल्ह्यातील खालील ग्रामपंचायतीं अंतर्गत खालील प्रमाणे विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाळे आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


अ. | जिल्हा | तालुका | ग्रामपंचायतीचे कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. नांव (लाखात) 
१ निफाड । मौजे पिंपळगाव | राजानगर व श्रीरामनगर येथे अंतर्गत रस्ता 
नाशिक नजीक काँक्रीटीकरण व अनुषंगीक व भूमीगत गटार | २०.०० 
करणे 
विंचूक १)मोमीनपूर-इस्लामपूरा येथे रस्ता 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगीक व भूमीगत गटार | १०.०० 
करणे 
२) विंचूक इदगाह संरक्षण भिंत व अनुषंगिक 
कामे करणे pee 
3) चौक सोनापूर क्रबस्तानला संरक्षण भिंत 
बांधणे व अनुषंगिक कामे करणे oe 
मौजे. क्रबस्तानला संरक्षण भित बांधणे व अनुषंगिक शग 
लासलगाव कामे करणे न 
मौजे. रुई अंतर्गत रस्ता कॉकीटीकरण करणे १०.०० 
देवगाव १) क्रवस्तानला संरक्षण भिंत बांधणे व पेवर 
-> १०.०० 
ब्लॉक बसविणे 
२ गावरस्ता ते इसाकभाई घरापर्यंत 
काँक्रीटीकरण करणे व 
मौजे सुभाषनगर | ईंदगाहला संरक्षण भिंत बांधणे व अनुषंगाने ' 
कामे करणे = 
येवला  लायगाव शादीखाना बांधकाम करणे १५.०० 
विखर्नी शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
अंदरसुल १) बल्लासपूरा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे | १५.०० 
2) शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
उंदीरवाडी DIAM वालकंपाऊंड व कांक्रोटीकरण 
करणे स्या 
नांदेसर क्रबस्तान रस्ता काँक्रीटीकरण करणे १०.०० 
पाटोदा गावान्तर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे १५.०० 
रेडाळे नेहारखेडा येथे क्रबस्तान रस्ता 
(de खेडे) काँक्रीटीकरण व अंतर्गत सुविधा निर्माण १५.०० 
करणे 
तळवाडे १) शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
(कौट खेडे) २) गावांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे १०.५० 
३) कौट खेडे पेवर ब्लॉक बसविणे वळ ab 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


निमगाव मठ । मुस्लीम दर्गा मस्जिद व क्रवस्तानला वॉल 

कंपाउंड व अंतर्गत कॉक्रीटीकरण करणे wae 
रहाडी क्रबस्तानला वाल कंपाऊंड, काँक्रीटीकरण व 

वो १०,०० 

अंतर्गत सुविधा करणे 
पारेगाव DIAM काक्रोटीकरण व अंतर्गत सुविधा 

करणे ee 
पिंपरी क्रबस्तान काँक्रीटीकरण व अंतर्गत सुविधा गागा 

करणे न 
चिचोंडी खु DIAM वॉलकंपाऊंड व पाणी पुरवठा इ. 

कामे oe 
एरंडगाव बु. DRAM वॉलकंपाऊंड व अंतर्गत सुविधा en 

करणे न 
कोटमगाव DRAM वॉलकंपाऊंड व अंतर्गत सुविधा 

करणे = 
भारम शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
आडगाव चोथण | अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे १०.०० 
अनकाई PRAM वालकंपाऊंड व अंतर्गत सुविधा का 

करणे । 
सोमठाणे Sat । शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
जळगाव ने DIAM जोडरस्ता काँक्रीटीकरण करणे १०.०० 
नगरसुल शादीखाना बांधकाम करणे बा 

जिल्हा -नाशिक |  ३७६.०० 


अक्षरी एकूण तीन कोटी झाहात्तर लक्ष फक्त 


नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती अंतर्गत उपरोक्‍त विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊन 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
रु.५१,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक्कावन्न कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला 
आहे. संदर्भ क्र. ६ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८/०७/२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे एप्रिल, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ पर्यंत या योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पीत 
निधीच्या ६०% निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरीता 
रु.३०,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस कोटी साठ लक्ष फक्त) इतका निधी वितरणास मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३च्या दि.२४जुन,२०१९च्या शासन निर्णयान्वये रु.६,८४,००,०००/-, संदर्भ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


क्र.४ च्या दिनांक ०९ऑगस्ट, २०१९ शासन निर्णयान्वये रु.५,९०,००,०००/-, संदर्भ क्र. ५ च्या दि. ३० 
ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२३,६०,०००/-,संदर्भ क्र.७ च्या दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९च्या 
शासन निर्णयान्वये रु.६,०२,००,०००/- व संदर्भ क्र.८च्या दिनांक१८सप्टेंबर,२०१९च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.२०,००,०००/-असे एकूण रु.१९,१९,६०,०००/-(रुपये एकोणीस कोटी एकोणीस लक्ष साठ 
हजार फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत रु.११,४०,४०,०००/- (रुपये अकरा 
कोटी चाळीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. उर्वरित निधीमधून 
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या एकूण रु.२,५६,००,०००/-(अक्षरी एकूण दोन कोटी छपन्न लक्ष 
फक्त) इतक्या निधीच्या प्रस्तावांना सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीमधून अनुदान 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविलेल्या ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. सदरचे अनुदान नाशिक जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी 
यांच्यामार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 

२. नाशिक जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान 
वितरित करण्यासाठी नाशिक जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट -"अ"मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली 
नाहीत, याची शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी नाशिक, यांनी करावी व जर सदर काम इतर 
योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे 
अधिकार नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे 
शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी 
नाशिक, यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व 
कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी नाशिक 
यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 

३. ज्याविवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित 
जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद 
Host कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या 
परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक 
आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती 
घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी नाशिक 
यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
०१अल्पसंख्याकांना सहाय्य,(०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान(कार्यक्रम), 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


(2234 बी ०८५) 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

५. “eR शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ६ 
येथील वित्त विभागाच्या दि.०८जुले,२०१९रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०३१२२५५६८६१४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


A DN: CN = Dinesh M. Si ,C=IN, 
Dinesh M. 1 10 
Maharashtra, OU = Minorities 
Sonavane Date 20 0108 TTS +0830 
(दि. मा. सोनवणे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

) मांत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५ अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 


९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१० सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१२) कक्ष अधिकारी अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अ.वि.वि, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९, दि. २ जानेवारी, 2020 


परिशिष्ट "अ 
अ. | जिल्हा | तालुका | ग्रामपंचायतीचे कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. नांव (लाखात) 
१ | नाशिक | निफाड मौजे पिपळगाव | राजानगर व श्रीरामनगर येथे अंतर्गत रस्ता 
नजीक काँक्रीटीकरण व अनुषंगीक व भूमीगत गटार | २०.०० 
करणे 
विचूक १) मोमीनपूर-इस्लामपूरा येथे रस्ता 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगीक व भूमीगत गटार | १०.०० 
करणे 
2) विंचूक इदगाह संरक्षण भिंत व अनुषंगिक र 
कामे करणे न 
2) चौक सोनापूर PRAM संरक्षण भित a 
बांधणे व अनुषंगिक कामे करणे 
मौजे. क्रबस्तानला संरक्षण भिंत बांधणे व अनुषंगिक का 
लासलगाव  ।कामे करणे न 
मौजे. रुई अंतर्गत रस्ता काकीटीकरण करणे १०.०० 
देवगाव १) क्रवस्तानला संरक्षण भित बांधणे व पेवर 
re 90.00 
ब्लॉक बसविणे 
२) गावरस्ता ते इसाकभाई घरापर्यंत 
काँक्रीटीकरण करणे eee 
येवला  लायगाव शादीखाना बांधकाम करणे १५.०० 
विखर्नी शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
अंदरसुल १) बल्लासपूरा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे १५.०० 
2) शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
उंदीरवाडी PIAA वॉलकंपाऊंड व काक्रीटीकरण 
करणे a 
नांदेसर क्रबस्तान रस्ता काक्रीटीकरण करणे १०.०० 
पाटोदा गावान्तर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे १५.०० 
रेडाळे नेहारखेडा येथे क्रबस्तान रस्ता कॉक्रीटीकरण 
(नेहार खेडे) व अंतर्गत सुविधा निर्माण करणे ee 
तळवाडे १) शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
(कौट खेडे) २ गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे १०.०० 
३) कौट खेडे पेवर ब्लॉक बसविणे १०.०० 
। निमगाव मठ =| क्रबस्तानला वॉल कंपाउंड व अंतर्गत | 
काँक्रीटीकरण करणे या 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


रहाडी क्रबस्तानळा वॉल कंपाऊंड, काँक्रीटीकरण व 
अंतर्गत 90.00 
अंतर्गत सुविधा करणे 
पिंपरी PRAT काँक्रीटीकरण व अंतर्गत सुविधा र 
4.00 
करणे 


जिल्हा-नाशिक |  २५६.०० 


अक्षरी एकूण दोन कोटी छप्पन्न लक्ष फक्त 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


1 DN: CN = Dinesh M. S ,C=IN,S 
Dinesh M. क ल अण 
5 Maharashtra, OU = Minorities Development 
D t t 
onavane Der ano) 01.09 12:10:07 +0580 
(दि. मा. सोनवणे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९/का.९, दि. २ जानेवारी ,२०२० 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०१९/प्र.क्र.१६९/का.९, 
दि. २ जानेवारी ,२०२० अन्वये वितरित केलेला रु. /-(अक्षरी रु. ) एवढा निधी 
पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग 
झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
३. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


RRR 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


